महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या 
कलम ३१२ (आ अंतर्गत व्यापक 
लोकहितासाठी नगरपरिषद सावनेर 
सावनेर नगरपरिषदेच्या मालकीची 
आरक्षण क्र.९ मिनी स्टेडिअम कम स्पोर्ट 
कॉम्प्लेक्स येथील ३०० चौ.मी. जागा 
हस्तांतरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०२०/प्र.क्र.१६२/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५/०७/२०२१ 


वाचा:- शासन निर्णय नगर विकास क्रमांक एमयुएन-२०२०/प्र.क्र.१६२/नवि-१८, दि.०५.०३.२०२१ 


प्रस्तावना - 
नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर नगरपरिषदेच्या मालकीची आरक्षण क्रमांक ९ मिनी स्टेडिअम 


कम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स याकरीता १.६२ हेक्टर आर. इतकी जागा आरक्षित आहे. सदर जागेपैकी 


१५९०० चौ.मी. म्हणजेच १.५९ हेक्टर आर. जागा यापूर्वी सन २००३ मध्ये नगरपरिषदेने विनामुल्य 


तालुका क्रिडा अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरीत केली आहे. त्यासंदर्भात दिनांक २० फेब्रुवारी, २००४ रोजी 


करारनामादेखील करण्यात आला आहे. सदर आरक्षित जागेपैकी उर्वरित जागा (३०० चौ.मी.) सदर 


जागेवर गाळे बांधकाम करुन क्रिडा संकुलास आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी व 


भविष्यकालीन देखभाल दुरुस्ती निधीची सोय व्हावी, याकरीता तालुका क्रिडा अधिकारी यांनी 


सावनेर नगरपरिषदेकडे मागणी केली आहे. सावनेर नगरपरिषद सदर जागा क्रिडा संकुलास 


देण्यास तयार आहे. तथापि सदर जागेवर क्रिडा अधिकाऱ्याकडून क्रिडा संकुलाच्या देखभाल व 


दुरुस्तीकरीता बांधण्यात येणारे गाळे यांचे वाटप नगरपरिषदेला ६०% व क्रिडा संकुलाकरीता ४०% 


असे प्रमाण ठेवावे, असा नगरपरिषदेने दिनांक २०/२/२०२० रोजी बहुमताने ठराव पारित केला आहे. 


परंतु क्रिडा विभागाने सदर गाळ्यापैकी ४० टक्के गाळे नगरपरिषदेस देण्याची तयारी दर्शविली 


आहे. सदर जागेवरील गाळे क्रिडा विभाग बांधणार असून बांधकाम केल्यानंतर नगरपरिषदेकडे ४० 


टक्के गाळे हस्तांतर करणार आहे. यामुळे नगरपरिषदेस विनामुल्य गाळे बांधुन मिळणार असल्याने 


नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होते, असे म्हणता येणार नाही. सदर जागेचे आरक्षण विचारात 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०२०/प्र.क्र.१६२/नवि-१८ 


घेऊन क्रिडा विभाग त्याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ४०० मीटर धावणपट तयार करणार असून 


सदरचे सार्वजनिक प्रयोजन व व्यापक लोकहित विचारात घेऊन जागा क्रिडा विभागास हस्तांतर 


होणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प हा राज्य शासनाचा असून लोकहिताचाही आहे. ही बाब विचारात 


घेऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम 


३१२ अ अंतर्गत शासनाकडून दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नगरपरिषदेस reat 


का देण्यात येऊ नये, यासाठी १५ दिवसाच्या आत शासनाकडे अभिवेदन सादर करण्याचे 


कळविण्यात आळे होते. त्यावर नगरपरिषदेने दि.१६.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये अभिवेदन 


शासनास सादर केले. अभिवेदनात नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन तसेच अधिनियमाच्या 


कलम 392 अ मध्ये शासनास असलेले अधिकार विचारात घेऊन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे:- 


शासन निर्णय- 
सावनेर नगरपरिषदेच्या मालकीची विकास आराखड्यानुसार आरक्षण क्रमांक ९ मिनि 


स्टेडिअम कम स्पोर्ट कॉमप्लेक्स येथील जागा क्रिडा प्रयोजनासाठी आरक्षित असल्याने सदरचे 


सार्वजनिक प्रयोजन तसेच व्यापक लोकहित विचारात घेऊन, तसेच जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या 


क्रिडा संकुलाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ६० टक्के गाळ्यापासूनचे उत्पन्न क्रिडा विभागास आवश्‍यक 


असल्याने उर्वरित ३०० चौ.मी. जागा नगरपरिषदेने तात्काळ क्रिडा विभागाकडे हस्तांतरीत करावी. 


१) सदर जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या गाळ्यांचा बांधकाम खर्च क्रिडा विभागाकडून 


करण्यात येईल. 


२) सदर जागेवरील एकूण बांधकाम क्षेत्रापैकी ४० टक्के एवढे क्षेत्र क्रिडा विभाग 


नगरपरिषदेस विनामूल्य हस्तांतरीत ara तसेच क्रिडा विभागाकडून एकूण 


बांधकाम क्षेत्राच्या go टक्के इतके क्षेत्र संकुलाच्या देखभाल व दुरूस्तीकरीता 


वापरण्यात येईल. 


३) क्रिडा विभागाने सदर जागेवर बांधकाम करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना 


अधिनियम १९६६ च्या तरतुदी विचारात घेऊन बांधकाम करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०२०/प्र.क्र.१६२/नवि-१८ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०५१७३६३३५७२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VILAS ॥९॥1॥॥-॥॥ ४५५ enunon oveomen 


2.5.4.20=2cbfac8a74f547d6db7c665bc59a04c3d5f9e582a842e3ae0aa 
0907971886, 


८13 a 

serialNumber=9b34e2dd1552c42091 00df5fb96a2cdcb5ce5acOa7eld 
f80a5aa7ed2f6e61 1a5, cn=VILAS NATHA DHAUE 

Date: 2021.07.05 18:16:08 +05'30' 


(वि. ना. धाईजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, क्रिडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. जिल्हाधिकारी, नागपूर 

६. जिल्हा क्रिडा अधिकारी, विभागीय क्रिडा संकुल, कोराडी रोड, मानकापूर, नागपूर 

७. अध्यक्ष, नगरपरिषद सावनेर ,जि. नागपूर 

८. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद सावनेर, जि. नागपूर 

९. निवडनस्ती (नवि-१८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


